जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबवावयाच्या 
योजनांबाबत (सर्वसाधारण योजना) पशुवैद्यकीय 
संस्थांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुनिकीकरण. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. जिवायो-२०१८/प्र.क्र.४०/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मे, २०२१ 


वाचा - १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. जिवायो-२०१०/प्र.क्र.२९१/पदुम-४, दि.३०.०८.२०१०. 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन पूरक पत्र क्र. 
जिवायो- २०१०/प्र.क्र.२९१/पदुम-४, दि.२५.१०.२०१० 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. व्हीएरचडी/४८/ २३०२/ 
२०१७-१८/पसं-१२, पुणे दि.१५.०३.२०१८ 


शासन निर्णय- 


कृषि व पदुम विभागाच्या वाचा-१ येथील दि.३०.०८.२०१० च्या शासन निर्णयामधील पृ. क्र.१ वरील 
अ (१) येथील परिच्छेदामधीळ शोवटच्या ओळीतील इमारतींचे बांधकामासाठी या शाब्दानंतर तसेच, इमारतींची 
देखभाल व दुरूस्तीसाठी, पृ. क्र. ४ वरील अनुक्रमांक १२ येथील दुस-या ओळीतील ५३, मोठी बांधकामे या 
शब्दानंतर २७,लहान बांधकामे असे वाचण्यात यावे. 


जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुनिकीकरण या 
योजनेखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीपैकी कमाल २० टक्के पर्यंत निधी पशुवैद्यकीय 
दवाखान्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी अनुज्ञेय राहिल. 


सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच, त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
१५७१ दि.१७.५.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२१०५२५१६४५४४८७०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


Anoop Kumar 


(अनुप कुमार) 


शासनाचे प्रधान सचिव, 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 
४. सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती. 


५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१८/प्र.क्र.४०/पदुम-४ 


. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त 
१०. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 
११. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त पद्युसंवर्धन, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय. 
१२. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त Was, तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय. 
१३. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सवी 
१४. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. नियोजन विभाग (का.१४८१) , मंत्रालय, मुंबई. 
१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
१७. अवर सचिव, पदुम-३,कक्ष अधिकारी पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवड नस्ती (पदुम-४). 


oN 0 © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


